सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे स्थापन 
केलेल्या दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) 
या न्यायालयासाठी पदनिर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यास्थाप-०११९/९६८/प्र.क्र.३/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी,२०२०. 


संदर्भ : १. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यओ१२१६/२०००/२२८/२६०४, 

दि. १९/१/२०१९ रोजीचे पत्र. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,सांगली यांचे क्र.३१२/२०१९, दि.१४/१/२०१९ आणि 
क्र. १९८१/२०१९, दि.१२/०२/२०१९ ची पत्रे. 

३. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ०११९/९६८/प्र.क्र.३/का-११, 
दि.२३ जुले,२०१९. 

४. वित्त विभागाचे क्र. पदनि -२०२०/प्र.क्र.२/१९/आपुक, दि.११.०२.२०२० रोजीचे पत्र व 

त्यासोबतचे उच्चस्तरीय सचिव समितीचे दि.३.०२.२०२० च्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना : 


विटा, जिल्हा- सांगली येथे दिवाणी न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर)न्यायालय स्थापन करण्यासाठी, 


मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष जसे की, राज्यातील विविध ठिकाणी 


न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची किमान संख्या ५०० असावी, त्याचबरोबर 


पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारती आणि न्यायाधीझ्ञांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी, 


इत्यादी निकष पूर्ण होत असल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” विटा जि. 


सांगली येथे दिवाणी न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि.१९/१/२०१९ रोजी विटा जि. सांगली येथे दिवाणी 


न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणे आणि सदर न्यायालयासाठी पदे निर्माण करण्याचा 


प्रस्ताव संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सदर न्यायालय 


स्थापन करण्याचा शासन निर्णय दि.२३ जुले, २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या 


न्यायालयासाठी आवश्‍यक पदे निर्माण करण्यास उप समिती व उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता 
दिल्यानंतर पदनिर्मितीचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-०११९/९६८/प्र.क्र.३/का-११. 


शासन निर्णय : 


न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. या न्यायाळयासाठी पदनिर्मितीचा 
प्रस्ताव उपसमिती व उच्च स्तरीय सचिव समितीसमोर सादर केला होता. सदर समितीने विटा, 
जि.सांगळी येथील दिवाणी न्यायाधीऱहा (वरिष्ठ स्तर) या न्यायाळयासाठी खालीलप्रमाणे पदनिर्मिती 
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून या 


विटा, पलुस, कडेगांव व आटपाडी या चार तालुक्यांसाठी सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे दिवाणी 


न्यायाळलयासाठी पुढीलप्रमाणे पदनिर्मिती करण्यात येत आहे. 


सांगली जिल्हयातील विटा येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) या न्यायालयासाठी आवश्‍यक 


पदे (अस्थायी) 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
| दिवाणी न्यायाधिडठा (वरिष्ठ स्तर) । ३९५३०-९२०-४०४५०-१०८०- ne 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ४९०९०-१२३०-५४०१० 

2 अधिक्षक ९३००-३४८००-- ग्रेड पे ४६०० | 
एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 

३ सहायक अधिक्षक ९३००-३४८००-- ग्रेड पे ४४०० 2 
एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 

४ लघुलेखक (नि.श्रे.) ९३००-३४८००-- ग्रेड पे ४४०० | 
एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 

५ वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२००-- ग्रेड पे २४०० २ 
एस-८ : २५५००-८११०० 

६ कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२००--ग्रेड पे १९०० ६ 
एस-६ : १९९००-६३२०० 

७ बेलिफ ५२००-२०२००--ग्रेड पे १९०० 3 
एस-६ : १९९००-६३२०० 

एकूण नियमित पदे १६ 


घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सेवा संख्या 
i a eros Q 
2. | पहारेकरी fF a 
3 | स्वच्छक / सफाईगार Je oa 
एकूण ४ 


तसेच खालील सेवा त्यापुढे दर्शविलेल्या मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार बाहयस््रोताद्वारे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-०११९/९६८/प्र.क्र.३/का-११. 


२. यावरील खर्च मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान,१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व 


सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१)जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) ( २०१४ ०१७२) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 


होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे 


निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्र.११४/आपुक 


दि.१२.०२.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२६१५००१२३२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


lly signed by Yogesh Heeralal Ameta 
DN: c=! shi Law and Judiciary 0९5. 
postalCode=400032, -Maharash' 
2, -£438fbbb42f2a96ef98988 1625 3bddb762536c5eeddbe4fefb30dd49f 
: 
ser imbe 612827d442d72142bc204c0ed5f947ca3fe2a54123e53ca2001d 
mM e a 82866548c384, Yogesh lal 
De 2020.02.26 15:05:25 +05'30' 
यो.ही.आमेटा 
.ही.आमे 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

८. प्रबंधक (निरीक्षणे -१), उच्च न्यायालय(अ.शा), मुंबई.(पत्राने) 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, सांगली. 

१०.महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

१२.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 

१३.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती/ कार्या-११. 


3.43. कििवयवताजकिमिवपषसषमसमि्किकबकसाषयकिवसवयमाव्पवा 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


